सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ थे, राजपत्र क्र .३२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ : श्रावण १८-२४ , शके १९४० 


[ पृष्ठे -१६ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद 

विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


ते 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा (भाग एक - अ, चार- अ , चार- ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

१३११ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

१३२६ 


भाग एक- अ (भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , यांजकडून 


अन्वये नोंदविली असून तीचा नोंदणी क्रं.बीएचआर/ बीएचआर/ एजीआर/ 
( ओ)/ २६८५ /(डि )/ २०१८ दिनांक . ०७/२०१८ असा आहे . सदरहु संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असुन उपवर्गीकरण ( ब) इतर कृषी संस्था आहे. 


अधिसुचना 


बीड , १३ जुलै २०१८ 


गोपालकष्ण क . परदेशी , 


. 


क्र.जिदुविअ/बीड / सनि / सी/-१/ नोंदणी/बंकटस्वामी दुध/ २०१८ /११४३. 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), बीड यांचेकडून असे अधिसूचीत 
करण्यात येते की , बंकटस्वामी महीला दुग्ध व्यवसाईक सहकारी संस्था 
मर्या. चांदणी ता . बीड जि . बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रं .२४ ) कलम ९ ( १ ) 


सहाय्यक निबंधक , 


सहकारी संस्था ( दुग्ध ), बीड . 


औ . भाग १-३२ 


१३११ 


१३१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ : श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


२ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६( १ ) नियम 

१०७ अन्वये आदेश 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , यांजकडून 


वाचा :- १) मा . सहकार आयुक्ता व निबंधक , सहकारी संस्था म.रा.पुणे -१ 

यांचे कडील परीपत्रक क्रं.एडीएम / १८४/ १५६( २)दिनांक १९ / ३/ १९ ६८ 


२) शासकीय अधिसुचना क्रं.सीएसएल १६०५/ प्र.क्र .१२०/ १५- स 
दिनांक ०४/०४/२००५. 


३ ) मा.सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परीपत्रक जा.क्रं.ना बॅका / डी 
४ / ना.पत / क .१५६/ प्रशिक्षण / ०५ दिनांक १३/७/२००५ 


४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परीपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी 
४/ पतसंस्था / का.क १५६/११ दिनांक २१/११/२०११ 


क्र.जिउनि / कलम१५६/ अधिकार/ श्री.संतमोतीराममहानागरीपत / २०१८ / २०८८ : 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६( १ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यांत आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी एम.बी. सुरवसे 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी या आदेशान्वये श्री.संत 
मोतीराम महाराज नागरी सहकारी पतसंस्था म.गंगाखेड या संस्थेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्या 
करीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१) व 
नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रक्कम 
वसुल करण्यांचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहुन या 
आदेशाच्या दिनांका 

पासुन 

दिनांक ७/७/२०१८ ते ३१/०३/ २०१ ९ या कालावधी 
करीता प्रदान करीत आहे . 


५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रं १ ९ ४२/ २०१३ 
मधील दिनांक ५/१२/२०१५ चे आदेश 


६ ) सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था म.गंगाखेड यांचे पत्र जा.क्र . 
१०७ ९ दिनांक १४/६/२०१८ 


अ.क्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकाऱ्यांचे नांव 


अधिकाऱ्यांचे हुद्या 


१ 


विठ्ठल गोकुळनाथ पवार 


वसुली अधिकारी 


विशेष वसुली व 


गंगाखेड 


विक्री अधिकारी 


अटी :- १. प्रतिमाह विहीत नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास 

सादर करावी. 


२. सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता . गंगाखेड यांनी वेळावेळी 

वसुलीची माहिती व आढावा घ्यावा . 


७. मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे 

यांचे परिपत्रक क्र.प्रशा/ व.अ./ जप्त मा . कब्जाबंदी ० ९ दिनांक २० / ०३ / 
२००९ अन्वये सहकारी बँक व पतसंस्थांच्या विशेष वसुली अधिकारी 
यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा जोपर्यंत अशी 
मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तो पर्यंत घेवु 
नये. 


३. आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास 

मनाई करण्यात येत आहे. 


८. विशेष वसुली अधिकारी यांनी जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्तीची व 

विक्रीची प्रक्रिया व पध्दती (नियम १०७) नुसार करण्यांत यावी . 


४. थकीत सरचार्जची रक्कम १५ दिवसांचे आंत शासकीय कोषागारात 

भरणा करावी व चलनाची प्रत या कार्यालयास तात्काळ सादर करावी . 


५. प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिकाऱ्याची बदली/ सेवानिवृत्ती / मुत्यु झाल्यास 
प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टांत येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने 
अधिकार काढुन घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार काढुन 

घेण्यांत येतील . 


९ . मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ दि 

बेसिन काथोलिक को - ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेवुन वसुली करण्यांत यावी. 


परभणी , ७ जुलै , २०१८ 


६. एक रक्कमी कर्जपरतफेड योजना प्रकरणी देखील सरचार्ज वसुल 

करावा . आवश्यक वाटल्यास एकरवकमी परतफेड योजना प्रकरणातील 
मागील सरचार्ज वसुली कारण्यांत येईल . 


एम.बी.सुरवसे , 
जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , परभणी . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ : श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


१३१३ 


३ 


४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


वाचा : श्री . ए. व्ही . कुलकर्णी, तदर्थ दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, मुखेड , यांचे पत्र जा.क्र . ६५७/२०१८ दि . ३१/०५/२०१८, सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती आर.पी. घोले , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा दि . ११/६/२०१८ रोजीचा विनंती अर्ज व 
त्यासोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावर मा . दिवाणी 
न्यायालय , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन ३५०८/२०१८ , दि . ११/ ६/ 
२०१८ त्यावरील आदेश. 


आदेश 


आदेश 


क्र.ब -२( १ )/४३९९/२०१८.- श्रीमती आर.पी. घोले , ६ वे सह दिवाणी 


क्र.ब -२( १)/४१७१/२०१८.- श्री . ए . व्ही . कुलकर्णी, तदर्थ दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, मुखेड , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०५/०६/२०१८ ते ०८/०६/२०१८ 
या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दि . ०९ / ०६/ २०१८ व 
दि . १०/०६/२०१८ या सुट्ट्यांचा फायदा, दिनांक ०४/०६/२०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . ११/०६/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८/०६/२०१८ ते २१/०६/२०१८ 
रोजी पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक १६/०६/२०१८ व १७/०६/२०१८ या दोन दिवसांचा 
सुट्टींचा फायदा, दिनांक १५/०६/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २२/०६/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगी दि . २४/०६/२०१८ रोजी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेस 
उपस्थित राहण्याच्या अटीस अधीन राहून मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए. व्ही . कुलकर्णी, तदर्थ दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , मुखेड , हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 


राहतील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर.पी. घोले , ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. व्ही . 
कुलकर्णी, तदर्थ दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, मुखेड, हया जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर.पी. 
घोले, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 


२ :: 


तदर्थ दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, मुखेड , यांच्या न्यायालयाचा 


:: २ :: 


उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 


स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


नांदेड , २ जुन , २०१८ 


नांदेड , १२ जुन , २०१८ 


एस.एस. खरात , 


एस.एस. खरात , 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश –१, नांदेड . 


१३१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ : श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


५ 


६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


वाचा :- श्री . जे.आर. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट 

यांचे पत्र जा.क्र . ९ २६/ २०१८ , दि . ११/०६/२०१८ , सोबत विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


वाचा : - श्री नि . पुं. त्रिभुवन , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर यांचे 

पत्र क्र . ३८७/२०१८ , दिनांक ०८/०६/२०१८ , व सोबत विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


आदेश 


आदेश 


क्र.ब-२( १)/४४२६/२०१८.- श्री . जे.आर. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश, 


क्र.ब -२( १)/४३५४/२०१८.- श्री नि . पुं. त्रिभुवन , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 


मधील नियम ५० अन्वये दिनांक . ० ९ / ०६/ २०१८ व १३/०६/२०१८ या 


कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . १३/०६/२०१८ ते १५/०६/२०१८ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण (०३) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दि . १६/०६/२०१८ व १७/०६/२०१८ या दोन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा , 
दिनांक १२/०६/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
१८/०६/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दि . ०९ / ०६ / २०१८ व 
१०/०६/२०१८ रोजींच्या सुट्ट्यांचा फायदा , जोडून , दिनांक ०८ /०६ / 
२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १४/०६/२०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
त्यांच्या अर्जित रजेच्या शिल्लकेस अधिन राहून मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जे.आर. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, किनवट हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री नि . पुं. त्रिभुवन , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे.आर. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री नि . पुं. 
त्रिभुवन, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 


असते. 


भाग -२ 


:: २ :: 


दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , भोकर यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट यांचे न्यायालयाचा 


कालावधीतील विशेष क्षेत्रातील काम दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 


उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 


नांदेड आणि जरुरी व तत्कालीक काम २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 


कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी पहावा . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायालय , वरिष्ठ स्तर, 


किनवट यांनी पहावा . तसेच वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायालय, 
कनिष्ठ स्तर , उमरी या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , 
हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशावर स्वाक्षरी करुन रक्कम 
आहरित करण्यासाठी श्री जे.एन. जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , किनवट यांनी याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे. 


भोकर आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच 


इतर देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन 
संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्रीमती बी.ए. तळेकर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना याद्वारे प्रदान करण्यांत 


नांदेड , १२ जुन , २०१८ 


येत आहे . 


एस.एस. खरात , 


नांदेड , ११ जुन , २०१८ 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड . 


एस.एस. खरात , 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ : श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


१३१५ 


७ 


८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचा :- श्री ल.मु. सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 

यांचे पत्र जा . क्र . ९ ३० / २०१८ , दि .०८ / ०६/ २०१८ त्यासोबत विहित 


वाचा : - श्री . एन.डी. जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरी 

यांचे पत्र जा . क्र . २४३/२०१८ , दि . ०४/०६/२०१८ , सोबत विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


आदेश 


आदेश 


क्र.ब -२( १)/४३५५/२०१८.- श्री ल.मु. सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , 


कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 


मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १३/०६/२०१८ ते १५/०६/२०१८ रोजी 


पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक १६/०६/२०१८ व १७/०६/२०१८ या दोन दिवसांचा 
सुट्टींचा फायदा , दिनांक १२/०६/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १८/०६/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ल.मु. सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 


क्र.ब -२( १ )/ ४२१८ / २०१८ :- श्री . एन.डी. जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , उमरी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि .०६/ ०६/ २०१८ ते ०८/०६/२०१८ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण (०३) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दि . ०९ / 
०६/२०१८ व १०/०६/२०१८ या दोन दिवसांच्या सुट्टयांचा फायदा ,दिनांक 
०५/०६/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ११/ ०६/ 
२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन.डी. जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , उमरी हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ल.मु. सय्यद , 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन.डी. 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, उमरी हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 


:: २ :: 


सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कंधार यांच्या न्यायालयाचे 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरी यांचे यांचे न्यायालयाचा 


उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 


उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 


स्तर , कंधार यांनी पहावा . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या आस्थापनेशी 


संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या 


भोकर यांनी पहावा . तसेच वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायालय, 
कनिष्ठ स्तर , उमरी या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , 
हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम 
आहरित करण्यांसाठी श्री ए.एन. पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , भोकर यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी श्री एस . डी . 


तारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार याद्वारे प्राधिकृत 


करण्यांत येत आहे . 


नांदेड , ०५ जुन , २०१८ 


नांदेड , ११ जुन , २०१८ 


एस.एस. खरात , 


एस.एस. खरात , 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश –१, नांदेड . 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड . 


१३१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ : श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


९ 


१० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


वाचा :- श्री श्रीकृष्ण ह . इनामदार , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती एस.एस. गवई , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

स्तर , नांदेड यांचेदिनांक ०४/०६/२०१८ रोजीचे पत्र सोबत विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र .३४०१/१८ , दि . ०४/ ०६/ 


स्तर , नांदेड यांचा दि . ०४/०६/२०१८ रोजीचा विनंती अर्ज व 


त्यासोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावर मा . 
दिवाणी न्यायालय , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन ३४०१ / 


२०१८ . 


२०१८ , दि . ०४/०६/२०१८ त्यावरील आदेश . 


आदेश 


आदेश 


क्र.ब -२( १)/४२१९/२०१८.- श्री श्रीकृष्ण ह . इनामदार , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०५/०६/२०१८ ते ०८ / 
०६/२०१८ रोजी पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दि . ०९ /०६/ २०१८ व १०/०६/२०१८ या दोन 
दिवसांचा सुट्टींचा फायदा , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 


क्र.ब -२( १ )/४२२०/२०१८.- श्रीमती एस.एस. गवई , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०५/०६/२०१८ ते ०८/०६/२०१८ या 
एकूण (०४ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दि . ०९ /०६/ २०१८ सुट्टी 
जोडून मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस. गवई , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 


स्थानापन्न राहतील . 


करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री श्रीकृष्ण ह . इनामदार , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस.एस. 
गवई , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 


राहतील . 


असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री श्रीकृष्ण ह . 


इनामदार , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर 


५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


नांदेड , ०५ जुन , २०१८ 


एस.एस. खरात, 


:: २ :: 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड . 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 


उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 


११ 


स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


नांदेड , ०५ जुन , २०१८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 
वाचा :- श्री ए.आर. कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांचे 

पत्र क्र .४२४ / २०१८ , दिनांक ०५/०६/२०१८ व सोबत विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


एस.एस. खरात , 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश –१, नांदेड . 


आदेश 


क्र.ब-२( १)/४२७६/२०१८.- श्री ए.आर. कांबळे, दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/०६/२०१८ ते १५/०६/२०१८ या 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ : श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


१३१७ 


मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक २१/०५/२०१८ ते ०४/०६/२०१८ रोजी 


एकूण (०५) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दि . १६/०६/२०१८ व १७/ 
०६/२०१८ रोजींच्या सुट्टया जोडून , दिनांक ०८/०६/२०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून ते दिनांक १८/०६/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी त्यांच्या अर्जित रजेच्या शिल्लकेस 
अधिन राहून मंजूर केली आहे . 


पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( १५) दिवसांची परिवर्तीत रजा 
वैद्यकिय कारणास्तव मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री पी.बी. तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ए.आर. कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए.आर. 
कांबळे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री पी.बी. तौर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


भाग -२ 


भाग -२ 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचा 


दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, कंधार यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील विशेष क्षेत्रातील काम दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 
नांदेड आणि जरुरी व तत्कालीक काम सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 


दिनांक २१/५/२०१८ ते २७/५/२०१८ या कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक 
कामकाज सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावे, 
दिनांक २८/०५/२०१८ ते ०३/०६/२०१८ या कालावधीतील कामकाज २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावे तर दिनांक 


स्तर , कंधार यांनी पहावा . 


०४/०५/२०१८ रोजीचे कामकाज २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , लोहा यांनी पहावे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर , 
कंधार आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच 
इतर देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन 
संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्री एल.बी.एम.एम.ए. सय्यद , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना याद्वारे प्रदान करण्यांत 
येत आहे . 


नांदेड , २२ जुन , २०१८ 


ए.जी.मोहाबे , 


जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड . 


नांदेड , ०६ जुन , २०१८ 


एस.एस. खरात , 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड . 


१३ 


१२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती एस.एस. अग्रवाल , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

स्तर , लोहा यांचे पत्र जा . क्र . १०७० / २०१८ , दि . २०/६/२०१८ 
सोबत विहिती नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व वैद्यकिय प्रमाणपत्र . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचा :- १ श्री पी.बी. तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा 

यांचे पत्र जा.क्र.९६६/ २०१८ , दिनांक ०६/०६/२०१८ , सोबत विहित 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 
त्यावरील आदेश. 


आदेश 


२ श्री पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांचे पत्र जा.क्र . १०७१/२०१८ , दिनांक २१/०६/२०१८ , सोबत 
वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 


क्र.ब -२( १)/४६३०/२०१८.- श्रीमती एस.एस. अग्रवाल , दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दि . ११/०६/२०१८ या एक 
दिवसाची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव मंजूर करण्यांत येते . 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस. अग्रवाल , दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 


क्र.ब -२( १)/४६२९/२०१८.- श्री पी.बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 


स्थानापन्न राहतील . 


१३१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ : श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


भाग १ 


पुरवणी 


१५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस.एस. 
अग्रवाल, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हया जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 


वाचा : - श्री श्रीकृष्णा ह . इनामदार , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

स्तर, नांदेड यांचा दि . २५/६/२०१८ रोजीचा विनंती अर्ज व त्यासोबत 


विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावर मा . दिवाणी 


दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी 


न्यायालय , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन ३६ ९ ३/ २०१८ , दि . 


न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पहावा . 


२५/६/२०१८ त्यावरील आदेश. 


नांदेड, २२ जुन , २०१८ 


आदेश 


एस.एस. खरात , 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 


क्र.ब -२( १)/४७०९/२०१८.- श्री श्रीकृष्णा ह . इनामदार, ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(रजा) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २७/०६/२०१८ ते 


१४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


वाचा :- श्री के . एन . गौतम जिल्हा न्यायाधीश –३ , नांदेड यांचे दिनांक 

१९/ ०६/ २०१८ रोजीचा विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश. 


दि . ३०/०६/२०१८ रोजी पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दि . ०१/०७/२०१८ रोजीचा सुट्टीचा 
फायदा, जोडून , दिनांक २६/६/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक ०२/०७/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री श्रीकृष्णा ह. इनामदार , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 


स्थानापन्न राहतील . 


क्र.ब -२( १ )/४७०३/२०१८.- श्री के . एन . गौतम जिल्हा न्यायाधीश 
-३, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . ०२/०७/२०१८ ते दि . ०४/०७/२०१८ या एकूण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा व दि . ०१/०७/२०१८ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा , 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 


खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री श्रीकृष्णा ह . 


इनामदार , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री के . एन . गौतम जिल्हा न्यायाधीश 
-३, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


:: २ : 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री के . एन . 
गौतम जिल्हा न्यायाधीश-३, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 


उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 


जिल्हा न्यायाधीश –३ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 


स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -४, नांदेड यांनी पहावा . 


नांदेड , २६ जुन , २०१८ 


नांदेड , २६ जुन , २०१८ 


ए.जी. मोहाब , 


सुधीर पी . कुलकर्णी, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


. 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ : श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


१३१९ 


की , मौजे पात्रुड ता . माजलगांव येथील सोटेपीर इनामदार शफियाद्दीन 


१६ 
उप जिल्हाधिकारी ( अतियात ) यांजकडून 

जाहीर प्रगटन 
संचिका क्रमांक २००० / इनाम / १८५४/ ८६०.- सर्व जनता मौजे 
पात्रुड ता . माजलगांव जि . बीड यांना जाहीरनाम्याद्वारे कळविण्यात येते 


दि . १५/ ०५/ १९ ८३ रोजी मृत्यू पावले त्यांच्या नावे खालील दर्शविलेल्या 


इनामी जमीन आहे. 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुका 


गट नं . / स.नं. 


क्षेत्र हे.आर./ ए.गु . 


आकार ( रु.पै. ) 


हिस्सा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


पात्रुड 


माजलगाव 


९ ३ 


४.१० 


१३.५० 


०.४० 


९ ४ आ 


३.२२ 


२४.१२ 


०.४० 


९ ५ आ 


६.१० 


२३.६२ 


०.४० 


१०२ 


७.२२ 


३४.७४ 


०.४० 


२ 


पिंप्री खुर्द 


माजलगाव 


स.नं. २७, गट नं . १०५ 


८.९ ५ 


३५.०० 


०.४० 


स.नं. ३८ , गट नं . १३५ 


८.३ ९ 


२५.०० 


०.४० 


एकुण 


३७.९ ८ हे.आर 


अर्जदाराच्या नावे विरासत मंजूर केली जाईल याची सर्व जनतेने नोंद 


घ्यावी. 


मयताचे वारस ( २) मुले नामे शजी अहमद , एजाज अहमद , पि . शफियोद्दीन 
या कार्यालयात दि . २६/०४/२००० रोजी अर्ज करुन मयताची विरासत 
अर्जदाराच्या नावे मंजूर करण्यास विनंती केली आहे . याबाबत कोणास 
काही आक्षेप असल्यास हा जाहीरनामा प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासुन 
दोन महिन्याच्या आत लेखी पुराव्यासह उपस्थित रहावे. मुदत संपल्यानंतर 
आलेल्या आक्षेप अर्जाचा विचार केला जाणार नाही आणि नियमानुसार 


हे जाहिर प्रगटन माझ्या सही व शिक्यानिशी प्रसिध्दीसाठी देण्यात आले. 
माजलगांव , १७/०७/२०१८ 

प्रियंका लालासो पवार , 
उपजिल्हधिकारी ( अतियात ) माजलगाव . 


१७ 


कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग ( उत्तर ) यांजकडून 

अधिसुचना क्र .३ 
महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीने शेतक - यांकडून व्यवस्थापन कायदा-२००५ 

( पहा कलम क्र ५.०,६.०,७.० ) 
क्र.नांपावि ( उ) नां / तांशा -२/ धा -१४०४/ २६६४ /मह .- महाराष्ट्र सिचंन 
पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मधील अधिकाराचा 
वापर करुन महाराष्ट्र शासनाचे जलसंपदा विभाग दिनांक १० जुलै 
२०१७ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अधिसुचनेनुसार , महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे 
शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अंतर्गत कालवा अधिकारी 
म्हणून अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्य पार पाडण्यासाठी 
अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार मी , मु . मो . कहाळेकर , कार्यकारी अभियंता, नांदेड 
पाटबंधारे विभाग ( उत्तर) नांदेड जि.नांदेड या अधिसुचनेनुसार खालील 
नमुद केलेल्या पाणी वापर संस्थेचे कार्यक्षेत्र निश्चित करीत आहे आणि 
निर्देशित करीत आहे की त्या पाणी वापर संस्थेचे अद्यावत व सप्रमाणित 
नकाशे आणि भुधारक आणि/किंवा भोगवटा धारकांच्या याद्या संबंधीत 
ग्राम पंचायत , पाटबंधारे शाखा, उप विभाग , विभाग यांची कार्यालये 
तसेच अन्य महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सुचना फलकांवर लावण्यात 


पाण्याचा पुरवठा करणार नाही आणि सिंचन पध्दतीने शेतक - यांकडून 
व्यवस्थापन या खालील येणा - या जमीनीच्या सर्व भूधारकावर / भोगवटदारावर 
पाणी वापर संस्थेतर्फे पाणी पुरवठा करुन घेणे बंधनकारक असेल . 

या अधिसुचनेमुळे बाधीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही 
अधिसुचना शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून तीस ( ३०) दिवसाच्या 
आत अधिक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांचेकडे अपील 
करता येईल . 
प्रकल्पाचे नाव : शंकरराव चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्प 
अंतर्गत गुंडेगांव शाखा कालवा कि.मी. १ ते ४.१४ मधील १) उजवी लघु 
वितरीका क्र .०१ सा.क्र .१०० मी . २) थेट विमोचक क्र .१ सा.क्र . ६४० मी . 
३ ) उजवी लघु वितरीका क्र . २ सा.क्र .१.१२ कि.मी. ४ ) थेट विमोचक क्र . 
२ सा.क्र . १.७२ कि.मी. ५) थेट विमोचक क्र . ३ सा.क्र .२.४४ कि.मी. ६) 
उजवी लघु वितरीका क्र .३ सा.क्र .२.६२ कि.मी. ७) थेट विमोचक क्र . ४ 
सा.क्र .३.७० कि.मी. 
विभागाचे नाव : नांदेड पाटबंधारे विभाग ( उत्तर ) नांदेड जि.नांदेड 
उपविभागाचे नाव : विष्णुपुरी पाटबंधारे उप विभाग तुप्पा . 
शाखा : विष्णुपूरी पाटबंधारे शाखा तुप्पा. 
पाणी वापर संस्थेचे कार्यक्षेत्र : गुंडेगांव शाखा कालवा कि.मी. १ ते ४.१४ 
मधील १) उजवी लघु वितरीका क्र . १ सा.क्र . १०० मी . २) थेट विमोचक 
क्र . १ सा.क्र . ६४० मी . ३ ) उजवी लघु वितरीका क्र . २ सा.क्र .१.१२ 
कि.मी. ४ ) थेट विमोचक क्र .२ सा.क्र . १.७२ कि.मी. ५) थेट विमोचक क्र . 
३ सा.क्र .२.४४ कि.मी. ६) उजवी लघु वितरीका क्र . ३ सा.क्र .२.६२ कि.मी. 
७) थेट विमोचक क्र . ४ सा.क्र .३.७० कि.मी. मौ.ढाकणी ता . लोहा, गुंडेगांव , 


याव्यात . 


मी , मु . मो . कहाळेकर , कार्यकारी अभियंता,नांदेड पाटबंधारे 
विभाग ( उत्तर) नांदेड जि.नांदेड या अधिसुचनेव्दारे असेही घोषीत करीत 
आहे की , समुचित प्राधिकरण व्यक्तीगत भूधारकाला किंवा भोगवटदाराला 


.. 


एकूण क्षेत्र 


१६.७५ हे . 


९ ० 


१३२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ : श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० भाग १ - पुरवणी 

थेट विमोचक क्र .३ 
बाभूळगांव ता.जि.नांदेड गावातील लाभक्षेत्र ( नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे ) 

लघु वितरिका क्र .२ 
पाणी वापर संस्थेचे नांव : प्रस्तावीत पाणी वापर संस्था बाभूळगांव 

गांव / गट क्र . 

सिंचन क्षेत्र 
एकूण क्षेत्र : ४६७.०२ हे . 

गांव / गट क्र . 

सिंचन क्षेत्र 
गुंडेगांव शाखा कालवा कि.मी. १ ते ४.१४ 

बाभुळगांव 

बाभुळगांव 
उजवी 

लघु वितरीका क्र .१ 

१७७ २३.३० १३२ 

०.८८ 
१७६ १.६१ १३४ 

२.६५ 
गांव / गट क्र . सिंचन क्षेत्र 

१८० ६.२७ १३६ 

०.७३ 
गुंडेगांव 

१८१ १.२२ १३७ 

२.९ ४ 
४ ९ ०.४६ 

१८२ ०.७६ १५७ 

३.७६ 
५० १.३ ९ 

१८३ १०.१ ९ १५८ 

०.८३ 
५१ ३.७७ 

१८६ २.९ ८ १६० 

१.३६ 
५२ ४.९९ 

१८५ १.५२ १३ ९ 

१.५५ 
बाभूळगांव 

१८४ १.३२ १४१ 

१.४४ 
१७८ ५.१४ 

१७५ १०.४५ १४५ 

०.६१ 
ढाकणी 

१७४ 

०.१८ 
२६५ ३.९ ६ 

१७३ ६.४० 

लघु वितरिका क्र . 

३ 
२७५ ३.६१ 

१७२ 

३.४७ गांव / गट क्र . 

सिंचन क्षेत्र 
२७६ २.२४ 

१७० 

३.३६ 
२७९ १.९ ६ 

बाभुळगांव 
१६४ 

६.८१ 
२८० १.९ ७ 

५२ 

९ .७६ 
१६५ ६.७४ 

४.७८ 
२८१ ४.३० 

१६१ 

७.६७ 
२८२ 

१७.५१ 
८.२१ 

९ २ 
१६२ 

३.३४ 
२८३ 

०.०८ 
१५.२६ 

५५ 
१६० 

०.९ ८ 
२८४ 

२.६ ९ 
०.८१ 

६८ 
१५ ९ 

०.३३ 
२८५ 

२.६ ९ 
०.९ ७ 

६ ९ 
१५८ 

०.३३ 
५.९ ५ 

७० 
२८६ 

२.६ ९ 
१५७ ८.९ ७ 

७१ 

९.९९ 
२८७ १.४४ 

१६३ 

४.६४ 
१.१५ 

७२ 

०.८५ 
१ ९ २ 

७.३१ 
२८ ९ 

१.१ ९ 
१.५ ९ 

७५ 
१ ९ ३ 

१३.८२ 
२ ९ ० 

०.७२ 
३.०१ 

७६ 
१८८ २.७७ 
७७ 

०.८३ 
२ ९ १ १.२२ 

१८७ २.७१ 

९ १ 

८.४० 
१.६१ 
२ ९ २ 

१ ९ ४ 

१०.२१ 
२ ९ ३ 

१३.२ ९ 
०.८ ९ 

१३० 
एकूण क्षेत्र 

१४९ .६६ हे . 
२ ९ ७ ३.०० 

९ ३ 

८.९ ५ 

थेट विमोचक क्र .२ 
२ ९ ८ १.८२ 

९ ४ 

५.५ ९ 
गांव / गट क्र . सिंचन क्षेत्र 
०.७२ 

९ ५ 
२ ९९ 

५.८१ 
८१.४४ हे . 

९ ६ 

१०.१३ 
बाभुळगांव 

१०७ 

४.९ ६ 
७.०० 

२०२ 
थेट विमोचक क्र .१ 

११.२९ 

१०८ 
२०३ 

१.४८ 
गांव / गट क्र . सिंचन क्षेत्र 

२.८७ 

१२३ 
०.८० 

२०४ 
गुडेगाव 

१.९ ० 

१२४ 
२०५ 

०.९ ५ 
४७ 

३.८१ 

१२५ 
०.६० 

१.२४ 

१ ९९ 
४८ 

३.६० 

१२६ 
३.३३ 

३.५० 

१ ९ ५ 
४ ९ 

१.९ ३ 

१२७ 
४.९ ६ 

१.२४ 

१ ९ ४ 
५० 

१.९ ३ 

१२८ 
२.६८ 

०.२७ 
२०० 

१.९ ३ 

१२ ९ 
३.४४ 

१ ९ ८ 

०.६३ 
बाभुळगांव 

११.१३ 

१३१ 
१.०२ 

१ ९ ७ 
१७८ 

०.८१ 

१५७ 
७.६५ 

१ ९ ६ १.०८ 

०.८० 

१२२ 
२२.६६ हे . 

१५७ 

१.८८ 
२१.० ९ हे . 

पान क्र .३ वर 


२८८ 


एकूण क्षेत्र 


५१ 


एकूण क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


२ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ : श्रावण १८-२४ , 


शके १ ९ ४० 


१३२१ 


लघु वितरिका क्र .३ 


थेट विमोचक क्र .४ 


गट क्र . 


सिंचन क्षेत्र 


गट क्र . 


सिंचन क्षेत्र 


१२१ 


०.२० 


बाभुळगांव 


१२० 


०.५० 


४८ 


२.३६ 


११४ 


०.७० 


४६ 


०.९ ८ 


११५ 


०.३३ 


४७ 


०.४० 


११६ 


०.३३ 


७२ 


०.८५ 


१०५ 


२.५५ 


७३ 


०.८५ 


१० ९ 


०.७२ 


३० 


१.५० 


११० 


०.३३ 


३१ 


३.१२ 


१११ 


०.१७ 


५ 


४.५६ 


११२ 


०.१७ 


३६ 


०.२३ 


७४ 


१.६६ 


एकूण क्षेत्र 


१४.८५ हे . 


एकूण क्षेत्र 


१६०.५७ हे . 


प्रस्तावित पाणी वापर संस्था 
शंकरराव चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्प अंतर्गत गुंडेगांव शाखा कालवा कि.मी. १ ते ४.१४ 
मधील १) उजवी लघु वितरीका क्र .१ सा.क्र .१०० मी . २) थेट विमोचक क्र .१ सा.क्र . 
६४० मी . ३) उजवी लघु वितरीका क्र . २ सा.क्र .१.१२ कि.मी. ४) थेट विमोचक क्र . २ 
सा.क्र . १.७२ कि.मी. ५ ) थेट विमोचक क्र . ३ सा.क्र .२.४४ कि.मी. ६ ) उजवी लघु 
वितरीका क्र . ३ सा.क्र .२.६२ कि.मी. ७) थेट विमोचक क्र .४ सा.क्र .३.७० कि.मी. इ . 
लघुवितरीका व थेट विमोचकांचे लाभक्षेत्र . 


गांववार गोषवारा 


अ.क्र . 


गांव 


तालुका | जिल्हा 


क्षेत्र हेक्टर 


१ . 


ढाकणी 


लोहा 


नांदेड 


६५.६ ९ 


२ . 


नांदेड 


२५.६२ 


गुंडेगांव नांदेड 
बाभुळगांव नांदेड 


३ . 


नांदेड 


३७५.७१ 


एकुण 


४६७.०२ हे . 


मु . मो . कहाळेकर 

कार्यकारी अभियंता 
नांदेड पाटबंधारे विभाग ( उत्तर ) 

नांदेड जि.नांदेड 


१३२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ : श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


Gundegaon Branch Canal, 

Km . 1 to 4.14 . 
Right minor No.1 


Village/GutNo. 
Gundegaon 

49 


Area 
(ha .) 


50 


0.46 


51 


1.39 


52 


3.77 


4.99 


5.14 


Babhulgaon 

178 
Dhakani 

265 


3.96 


275 


3.61 


276 


2.24 


279 


1.96 
1.97 


280 


4.30 


281 
282 


8.21 


283 


15.26 


284 


0.81 


285 


0.97 


5.95 


Nanded Irrigation Division (North ), Nanded 

Dist.Nanded 

NOTIFICATION - III 
(See Section No.5.0.6.0.7.0 of the Act.) 

( See Rule - 3.0 ) 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION 

SYSTEM BY FARMERS 

ACT. 2005 
To exercise the Powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System 
by Farmers Act.2005 , the powers are given by Govt. of 
Maharashtra vide Notification Dt. 10 July 2017 to Act as 
appropriate Canal Officer. 
Henceforth , I , M.M. Kahalekar, Nanded Irrigation 
Division (North ), Nanded Dist.Nanded hereby delineate 
areas of operation of followig WUA and declare that the 
certified copy of the updated map and list of land holder and 
I or occupiers of said WUA shall be displayed on the notice 
board of the offices of concerned Gram Panchayat, Tahasil 
Office , Irrigation Section , Sub Divisions and Division and at 
other prominent public places. 

I , M.M. Kahalekar , Nanded Irrigation 
Division (North ), Nanded also hereby declare that no water 
shall be supplied by the appropriate authority to an individual 
holder occupied of such land and the system of supply of water 
through the water users association shall be binding to all the 
holders of occupation of land under management of irriga 
tion system by farmers . 

( Any person affected by this notification or part there 
of any objection can file an appeal within thirty days from the 
date publication of the notification in the official Gazette 
towards Superintending Engineer, Nanded Irrigation Circle , 
Nanded .) 
Name of Porject : Shankarrao Chavan Vishnupuri Project 

Gundegaon Branch Canal, Km . 1 to 4.14. 
1) Right minor No.1 @ RD 100 m . 
2 ) DirectOutlet No.1 RD 640m . 
3 ) Right Minor No.2 @RD 1.12 Km . 
4 ) DirectOutlet No.2 @ RD 1.72 Km . 
5 ) DirectOutlet No.3 @RD 2.44 Km . 
6 ) RightMinor No.3 @ RD 2.62 Km . 

7 ) DirectOutlet No.4 @RD 3.70 Km . 
Name of Division : Nanded Irrigation 
Division (North ), 

Nanded 
Dist.Nanded . 
Name of Sub - Division : Vishnupuri Irrigation Sub 

Division Tuppa Dist.Nanded . 
Name of Section : Vishnupuri Irrigation Section Tuppa 

: Gundegaon Branch Canal, Km . 1 to 
4.14 . 
Delineated area 

1) Right minor No.1 @ RD 100 m . 

2 ) DirectOutlet No.1 RD 640m . 
of Operation : 

3 ) Right Minor No.2 @RD 1.12 Km . 
4 ) DirectOutlet No.2 @ RD 1.72 Km . 
5 ) DirectOutlet No.3 @RD 2.44 Km . 
6 ) Right Minor No.3 @ RD 2.62 Km . 
7 ) DirectOutlet No.4 @RD 3.70 Km . 
Included Villages : Dhakani Tq . Loha , 
Gundegaon , Babhulgaon Tq.Dist:Nanded . 

Command area (as per command map ) 
Proposed name of water user Assocition : Proposed 
W.U.A. 

Babhulgaon Tq . Dist: Nanded . 
Total Area : 467.02 ha. 


286 
287 


1.44 


288 
289 


1.15 
1.59 


290 


3.01 


291 


1.22 


292 


1.61 


293 


0.89 


297 


3.00 


298 


1.82 


299 


0.72 


Total 


81.44 ha . 


Direct Outlet No.1 


Area (ha .) 


Village/Gut No 
Gundegaon 

47 


0.60 


48 


3.33 


49 


4.96 


50 


2.68 


3.44 


51 
Babhulgaon 

178 


7.65 
22.66 ha . 


Total 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ : श्रावण १८-२४ , 


शके १ ९ ४० 


१३२३ 


Right minor No. २ 


Direct outlet No. 3 


Area ( ha. ) 


Village/Gut 

No. 
Babhulgaon 

177 
176 
180 


23.30 


1.61 


6.27 


181 


1.22 


182 


183 


0.76 
10.19 
2.98 


Village /Gut 

Area ( ha. ) 
No. 
Babhulgaon 
132 

0.88 
134 

2.65 
136 

0.73 
137 

2.94 
157 

3.76 
158 

0.83 
160 

1.36 
139 

1.55 
141 

1.44 
145 

0.61 
Total 

16.75 

Tha . 
Right minor No. 3 


186 


185 


1.52 


184 


175 


1.32 
10.45 
0.18 


174 


173 


6.40 


172 


3.47 


170 


3.36 


164 


Area ( ha. ) 


165 


6.81 
6.74 


Village /Gut 

No. 
Babhulgaon 

52 


161 


9.76 


7.67 


162 


90 


4.78 


3.34 


160 


92 


17.51 


0.98 


159 


0.08 


0.33 


158 


55 
68 
69 


2.69 


157 


0.33 
8.97 


2.69 


163 


70 


2.69 


192 


4.64 
7.31 


71 


9.99 


193 


72 


0.85 


188 


13.82 
2.77 
2.71 


75 


1.19 


187 


76 


0.72 


194 


77 


0.83 


10.21 


Total 


91 


8.40 


149.66 ha. 


130 


13.29 


Direct outlet No. २ 


93 


8.95 
5.59 


Area ( ha. ) 


94 


95 


5.81 


Village /Gut 

No. 
Babhulgaon 

202 


10.13 


7.00 


96 
107 


203 


1.48 


4.96 
11.29 


108 


204 


0.80 
0.95 


123 


2.87 


205 


124 


1.90 


199 


1.24 


125 


3.81 


195 


3.50 
1.24 


126 


3.60 


194 


127 


1.93 


200 


0.27 


1.93 


198 


0.63 


128 
129 


1.93 


197 


1.02 


131 


11.13 


196 


1.08 


157 


0.81 


157 


1.88 


122 


0.80 


Total 


21.09 ha. 


१३२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ : श्रावण १८-२४ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


Right minor No. 3 


Direct outlet No. 4 


Village/ Gut No, Area ( ha. ) 


Nillage/ Gut No. Area ( ha .) 
Babhulgaon 


121 


0.20 


120 


0.50 


48 


2.36 


114 


0.70 


46 


0.98 


115 


0.33 


47 


0.40 


116 


0.33 


72 


0.85 


105 


2.55 


73 


0.85 


109 


0.72 


30 


1.50 


110 


0.33 


31 


3.12 


111 


0.17 


5 


4.56 


112 


0.17 


36 


0.23 


74 


1.66 


Total 


14.85 ha. 


Total 


160.57 ha. 


PROPOSED WATER USER ASSOCIATION 
Gundegaon BranchCanal , Km. 1 to 4.14. 
1 ) Right minor No.1 @ RD 100 m . 
2 ) DirectOutlet No.1 RD 640m . 
3 ) Right Minor No.2 @RD 1.12 Km. 
4 ) DirectOutlet No.2 @ RD 1.72 Km. 
5 ) DirectOutlet No.3 @RD 2.44 Km . 
6 ) Right Minor No.3 @ RD 2.62 Km. 
7 ) DirectOutlet No.4 @RD 3.70 Km . 

VILLAGE WISE ABSTRACT 


Sr. 


Name of Village 


Taluka 


Dist 


C.C.A. 


No. 


Area in 


Ha. 


1 . 


Dhakani 


Loha 


Nanded 


65.69 


2 


Gundegaon 


Nanded Nanded 


25.62 


3 


Babhulgaon 


Nanded Nanded 


375.71 


Total 


467.02 ha. 


M.M.Kahalekar 
Nanded Irrigation Division (North ), 

Nanded 


१८ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ : श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० १३२५ 

बाजार सिमती गेवराई जि . बीड च्या कार्यक्षेत्रातील उक्त ( १४ ) गावे कृषि 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

उत्पन्न बाजार समिती पाटोदाचे कार्यक्षेत्रात समावेश करणे बाबत विहीत 
:: अधिसुचना :: 

मुदतीत कृषि उत्पन्न बाजार समिती गेवराई व कृषि उत्पन्न आजार 
क्र.जिउनि /पणन/ कृउबास / १४ गावे/ अधिसूचना / २०१८ / ३२०५. 

समिती पाटोदा यांनी हरकत अथवा आक्षेप घेतलेला नाही किंवा इतर 
ज्या अर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती , गेवराई जि . बीड च्या कार्यक्षेत्रातील कोणाचाही विहीत मुदतीत हरकत अथवा आक्षेप प्राप्त झालेला नाही . 
( १४ ) गावे वगळून ही गावे कृषि उत्पन्न बाजार समिती पाटोदा जि . बीड 

त्याअर्थी मी शिवाजी पं . बंडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
मध्ये समाविष्ट करणे बाबत जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था बीड संस्था बीड , महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
यांनी दि . ०८.०६.२०१८ रोजी अधिसूचना जाहीर केली होती . या अधिनियम १९ ६३ चे कलम ४( १ ) नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
अधिसुचनेच्या प्रती संबंधीत बाजार समितींना पाठवून त्यांच्या नोटीस वापर करुन असे जाहिर करीत आहे की , या अधिसुचनेच्या दिनांकापासुन 
बोर्डावर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या होत्या . तसेच सदरची अधिसूचना या खाली नमुद केलेली गावे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कृषि उत्पन्न 
भागातील स्थानिक वर्तमानपत्राद्वारे देखील प्रसिध्द करण्यात आलेली बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत . या 
होती व या प्रस्तावावर आक्षेप अथवा हरकती ( १) महिन्याच्या आत बाबत संबंधीत बाजार समित्यांनी योग्य ती नोंद घेऊन पुढील कार्यवाही 
सादर करणे बाबत अवगत करण्यात आले होते . त्यानुसार कृषि उत्पन्न 

करावी . 
ज्या बाजार समितीच्या 

कार्यक्षेत्रातून वगळण्यात येणारी गावे ज्या बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात रकाना क्र . 
कार्यक्षेत्रातील गावे वगळण्यात येत 

३ मधील गावाचा समावेश करावयाचा आहे 
आहे त्या बाजार समितीचे नाव 

त्या बाजार समितीचे नाव 


अ.क्र . 


१ . 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती , गेवराई 

१) घोगस पारगाव २) माळेगांव ( च ) ३ ) मातोरी कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 
जि . बीड 

४ ) बोरगाव( च) ५ ) फुलसावंगी ६) मारकडवाडी पाटोदा जि . बीड . 
७ ) हाजीपूर ८ ) तितरवणी ९ ) वरंगळवाडी 
१० ) शृंगारवाडी ११ ) निमगाव मायंबा १२ ) 
आनंदवाडी १३) नारायणवाडी १४ ) तरडगव्हाण 

( आघाव) 
सदरची अधिसुचना आज दिनांक २६/०७/२०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयाचेमुद्रेसह निर्गमीत केली असे . 

एस.पी. बडे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बीड. 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 

सोमवार दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ : श्रावण १५ , शके १ ९ ४० 


१ ९ 

कलम ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी अनिल भंडारी , 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

जिल्हाधिकारी हिंगोली या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , हिंगोली 
वाचा :- मा . उप सचिव , नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र 

जिल्हाधिकारी औंढा ना . सेनगाव नगर पंचायत सदस्यामधून दिनांक 
क्र . एमसीओ-२०१७ / प्र.क्र .२८४/ नवि -१४ , दिनांक २/११/२०१७ . 

२४/०७/२०१८ रोजी घेण्यात ओलल्या निवडणुकीत खालील उमेदवार 
आदेश 

त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या नगर पंचायतीमधून अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 

म्हणून निवडून आलेले आहेत . असे . जाहीर करुन त्यांची नांवे असाधारण 
क्र . २०१८ / नपाप्र / कावी - ५६६.- महाराष्ट्र नगर परिषद / नगर पंचायती 

राजपत्रात प्रसिध्द करण्यासाठी या आदेशान्वये मान्यता देत आहे . 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९ ६५ चे कलम ५१ ( १ ) व १९ चे पोट 
अ.क्र . नगरपंचायतीचे 

निवडून आलेल्या 
पक्ष निवडून आलेल्या 

पक्ष 
अध्यक्षाचे नाव 

उपाध्यक्षाचे नांव 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


४ 


५ 


१ 


औंढा ना . 


चोंढेकर सविता सतीश 


शिवसेना 


राठोड मोतीराम थावरा 


भारतीय जनता पार्टी 


२ 


सेनगांव 


बहीरे संदिप बाबुलाल 


महाजन कुसूम 


ओंकार 


महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 


राष्ट्रवादी 
काँग्रेस पार्टी 


अप्पा 


हिंगोली , 


४/८/२०१८ 


अनिल भंडारी , 
जिल्हाधिकारी , हिंगोली . 


१३२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ : श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


बुधवार दिनांक ८ ऑगस्ट २०१८ : श्रावण १७ , शके 


१ ९ ४० 


२० 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद या प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , 


उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब नगरपरिषदेवर सदस्यांचे नामनिर्देशन 


करण्यासाठी दिनांक २६.०७.२०१८ रोजी आयोजित कळंब नगरपरिषदेच्या 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
क्र . २०१६/ नपाप्र / कार्या-१/ कावी-९८१.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम , २०१० 
चे नियम ( ६) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी रा . वि . गमे , 


विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरपरिषदेच्या नावासमोर दर्शविलेले उमेदवार 


नामनिर्देशित करण्यात आले आहेत . 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नांव 


नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्यांचे नांव 


श्री . शिवाजी शहाजी कराळे 


१ . 


कळंब 


श्री . सतिश श्रीधर टोणगे 


उस्मानाबाद , ०३ ऑगस्ट , २०१८ 


रा . वि गमे . 


जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


